भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २०.०७.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या भारतीय 
प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.श्ा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.१ आणि १०/२०२०/दहा, दिनांक 
११.०७.२०२०, १३.०७.२०२० आणि १४.०७.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आली आहे. 
अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 

दिनांक ११.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.सौरभ राव, भाप्रसे, (२००३) विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
आयुक्त, साखर, पुणे. कार्यालय, पुणे. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 

चि असल्याने. 

२. श्री.एस.एन.गायकवाड, , (२००३) आयुक्त, साखर, पुणे. WING कारणास्तव व लोकहितास्तव 
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 

पी पुणे. असल्याने. 

३. श्री.विक्रम कुमार, भाप्रसे, (२००४) महापालिका आयुक्त, पुणे | प्रशासकौय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर | महानगरपालिका, पुणे. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 

i प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. असल्याने. 
श्री.एस.के.दिवसे, भाप्रसे, (२००३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
आयुक्त, कृषी, पुणे. प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
a असल्याने. 

4. श्री.जितेंद्र डूडी, भाप्रसे, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकौय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी, मंचर उप विभाग | परिषद, सांगली. रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
आणि प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी असल्याने. 

a विकास प्रकल्प, घोडेगाव, जि. पुणे. 
दिनांक १३.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.धीरज कुमार, भाप्रसे, (२००५) आयुक्त, कृषी, पुणे. प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 


आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने राज्य शासनाकडे रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
रुजू झाल्यानंतर. असल्याने. 

दिनांक १४.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, भाप्रसे, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, गोंदिया. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास असल्याने. 
प्रकल्प, भंडारा. 


डॉ.इंदुराणी जाखर, भाप्रसे, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 


सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, रत्नागिरी. रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास असल्याने. 

प्रकल्प, गडचिरोली. 

श्री.कुमार आशिर्वाद, भाप्रसे, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकोय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, गडचिरोली. रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास असल्याने. 

प्रकल्प, नाशिक. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०,/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 

, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, लातूर. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास असल्याने. 
प्रकल्प, किनवट, जि.नांदेड 


स मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, अकोला. रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास असल्याने. 
प्रकल्प, डहाणू, जि.पालघर. 

दिनांक १७.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्रीमती मनिषा पाटणकर-म्हेसकर, भाप्रसे, | प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 


(१९९२) मंत्रालय, मुंबई. रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
प्रधान सचिव व मुख्य राजग्रिष्टाचार असल्याने. 

अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 


१३. श्री.आश्युतोष सलील, भाप्रसे, (२०१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 


सह आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, | पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 

मुंबई. असल्याने. 

श्री.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, भाप्रसे, (२०१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | दिनांक १४.०७.२०२० च्या बदली 

सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | परिषद, यवतमाळ. आदेशामध्ये अंशत: बदल करून, 

अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 

प्रकल्प, भंडारा. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
असल्याने 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०२००७१७१३०८४०६५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi 8310612 
Deshmukh 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 

५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


eA Sm 


पृष्ठ २ पैकी २ 


